कुष्ठरोग निवारणासाठी सन २०२३-२४ या 
वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर १२ स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान वितरित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२३/प्र क्र.१५८/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्र.संसआसे/ 
कुष्ठवक्षय/अनुदानशाखा/सन २०२२-२३ प्रलंबित रुग्णालयीन तत्वावरील प्रस्ताव/न.क्र. 
४०/६३१७-१९/२३, दिनांक २८.०४.२०२३. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्र.संसआसे/ 
अनुदानशाखा/२२.२३/रुतत्व/अनुदान मागणी/न.क्र. ४०/११३३९-४१/२३, दिनांक ३१.०५.२०२३. 
प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथीळ शासन निर्णयानुसार रुग्णालयीन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण जास्तीत जास्त रु.२,२००/- प्रमाणे अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी 
कमी असेल ती रक्कम याप्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात 
येते. याकरीता सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधन रु.२,३०,८९,१४४/-( रु. दोन कोटी तीस 
लाख एकोणनव्वद हजार एकशे चव्वेचाळीस फक्त) रुग्णालयीन तत्त्वावरील १२ स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


es 


शासन निर्णय- 

रुग्णालयीन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २२१००६८३, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.५,००,००,०००/- 
(रुपये पाच कोटी फक्त) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) अर्थसंकल्पित करण्यात आळे आहे. सदर 
अनुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे १२ स्वयंसेवी संस्थांना रु. २,३०,८९,१४४/- ( रु. दोन कोटी तीस 
ळाख एकोणनव्वद हजार VHal चव्वेचाळीस फक्त) इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या 
शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका- १२२३/प्र.क्र.१५८/ आरोग्य -4 


अ.क्र. | संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 
१ कुष्ठरोग निवारण समिती | एप्रिल २०२२ ते| ५१ रु.९२,४५१-४ 
शांतीवन नेरे कर्जत,रायगड | जून २०२२ 
जुले. 2022 ले. gv रु. १,१५,५०१/- 
सप्टेंबर २०२२ 
ऑक्टोबर २०२२ | ६६ १,२२,२३७/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
२ अहमदनगर जिल्हा | ऑक्टोबर २०१९ | ५६९ रु.१२,२५,७४९-/ 
कुष्ठरोग निवारण समिती, | ते स्पटेंबर २०२२ 
जि.अहमदनगर ऑक्टोबर २०२२ | ३९ रु. ७८,६१५/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
३ रिचर्डसन लेप्रसी हॉस्पीटल, | Ue २०२२ ते | १४८ रु. १,३०,८४१/- 
मिरज, जि.सांगली जून २०२२ 
जुळे २०२२ ते| १२६ रु. १,३४,०२९/- 
सप्टेंबर २०२२ 
ऑक्टोबर २०२२ | १२७ रु. १,४७,८७७/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
४ मराठवाडा लोकसेवा मंडळ, | एप्रिळ २०२१ ते | ५२ रु. १,०२,१०२/- 
नेरली, जि.नांदेड ऑगस्ट २०२१ 
५ कुष्ठनिवारण दवाखाना । एप्रिल २०२२ ते | २५२ रु. ५,१४,८००/- 
वडोला, ता.तलासरी, | सप्टेंबर २०२२ 
जि.पालघर 
ऑक्टोबर २०२२ | १२४ रु. २,५७,४००/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
६ लेप्रसी मिशन, लेप्रसी | एप्रिल २०२२ ते | ५४९ रु. ५,०२,२३२/- 
हॉस्पीटळ PORT, ता. | सप्टेंबर २०२२ 
अचलपूर, जि.अमरावती ऑक्टोबर २०२२ | २०५ रु. १,९०,६९७/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
७ विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ, | एप्रिळ २०२२ ते | २७८ रु. ५,७२,८८०/- 
तपोवन, जि.अमरावती जून २०२२ 
जुले २०२२ ते| २६९ रु. ५,६९,७८५/- 
सप्टेंबर २०२२ 
ऑक्टोबर २०२२ | २७२ रु. ५,६३,६६०/- 
ते डिसेंबर २०२२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका- १२२३/प्र.क्र.१५८/ आरोग्य -4 


अ.क्र. | संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 
८ महारोगी सेवा समिती | एप्रिल २०२२ ते | १८०० रु. ३९,६०,०००/- 
आनंदवन, वरोरा, | जून २०२२ 
जि.चंद्रपूर जुळे २०२२ ते | १८६५ रु. ३९,६०,०००/- 
सप्टेंबर २०२२ 
ऑक्टोबर २०२२ | ३६०० रु. ७९,२०,०००/- 
ते मार्च २०२३ 
९ महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर, | जानेवारी २०२२ ते | २६२ रु. ५,६०,९९१/- 
वर्धा जून २०२२ 
जुले २०२२ ते | १३४ रु. २,८५,७५४/- 
सप्टेंबर २०२२ 
आटोबर २०२२ ते | 933 रु. २,८५,७६४/- 
डिसेंबर २०२२ 
१० महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | जानेवारी २०२२ ते | १३५ रु. २,९७,०००-/ 
चावर्दा ता.मोताळा, | सप्टेंबर २०२२ 
जि.बुलढाणा ऑक्टोबर २०२२ | ४५ रु. ९९,०००/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
११ एडयुलजी WAG ऑलब्लेस | जानेवारी २०२२ ते | ३३ रु. ७१,५६०/- 
निरामय निकेतन ट्रस्ट, | जून २०२२ 
मुंबई जुले २०२२ ते| ३६ रु. ७३,९४३/- 
डिसेंबर २०२२ 
१२ लेप्रसी रिहबिलीटेशन सेटर, | एप्रिल २०२२ WT] ४४ रु. ९०,१७१/- 
निंभोरा, जि.अमरावती जून २०२२ 
जुले २०९१ त्रे ¥3 ए.९९.,५९/- 
सप्टेंबर २०२२ 
ऑक्टोबर २०२२ | ३८ रु. ७५,६३६/- 
ते डिसेंबर २०२२ 
एकूण ११३५९ रु. २,३०,८९,१४४/- 


३. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर १२ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ, २०२३ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा H.8 मधील नमूद तपासणी 
सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पुर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचाळक आरोग्य सेवा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका- १२२३/प्र.क्र.१५८/ आरोग्य -4 


(कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी सादर केले आहे. तसेच सदर झासन परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील 
सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन 
तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

४. सहसंचालक (कुष्ठरोग व क्षयरोग) , पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
असून त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके संबंधित जिल्हयाच्या अधिदान व लेखा अधिकारी अथवा 
कोषागार अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च 
करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 

५. याबाबतचा खर्च प्रधानशिर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (०१)(१२) 
कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मूळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदरचे अनुदान हे सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. २०१३/प्र.क्र.८५/ 
२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 

७. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३९/का-१४७२, दिनांक १२.१०.२०२३ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०६/व्यय-१३, दिनांक १६.१०.२०२३ अन्वये मिळालेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥॥8॥/89॥[॥9.9०९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२३११२८१७२०१४२८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व 


नावाने. 
Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92 
M A R OT | b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 
dd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 
CEA1A547AA04FODA0794A00BEE126E867 
AT RA M 8172A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.11.28 17:49:58 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका- १२२३/प्र.क्र.१५८/ आरोग्य -4 


3) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


